अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात 
पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२२४/प्र.क्र.६० (२)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१६ मार्च, २०२४. 
संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेठशा क्र.पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१५२/सेवा-१, 

दि.०६.११.२०२३. 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये, कार्यकारी अभियंता (स्था.) 
(वेतनसंरचना एस-२३ : रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना दि.०९.०६.१९८३ च्या 
अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (स्था) (वेतनसंरचना एस- 
२५ : रु.७८८००-२०९२००) या पदावर सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील अ.क्र.१६ येथील, श्री. श्रीकांत 
रघुनाथ बांगर, कार्यकारी अभियंता यांना पदोन्नतीने अधीक्षक अभियंता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, मुंबई या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. तथापि, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, मुंबई यांनी प्रशासकीय कारणास्तव, श्री. बांगर यांना उक्त प्राधिकरणात 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू करुन घेतले नाही. 
२. श्री. श्रीकांत रघुनाथ बांगर, कार्यकारी अभियंता यांची पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार, त्याच्या नांवासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने सध्याची पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
पदस्थापना 
चि २ ३ ४ 
ष्य . | श्री. श्रीकांत रघुनाथ बांगर पदोन्नतीने पदस्थापनेकरिता | अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
प्रतिक्षेत. सागरी मंडळ, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 


२. श्री. बांगर यांना संदर्भाधिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेठा, fF.0§.99.2023 
मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 
३. श्री. बांगर यांनी तात्काळ नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 


शासनास विनाविलंब सादर करावा. 


oe 


श्री. बांगर यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ GS 


वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 


कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


षु ग 


संबंधित अधिकारी यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक 


शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे 
यांना कळवावा. 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१३५८११५७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS, 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827 


83be979d, postalCode=400032, 
i 


'123426ec3977a7476478c 
ra, 


el , st=Maharashti 
VA S A N T RA O K H A R K E serialNumber=6BAEF55AD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB83A75454 


2299875CF07868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


Date: 2024.03.16 14:07:13 +05'30' 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण/ पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे. 


. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 

. श्री. श्रीकांत रघुनाथ बांगर, अधीक्षक अभियंता (पदस्थापनेकरिता प्रतिक्षेत). 

. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१५. 
. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन आस्था-१, आस्था-२, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख ars, सार्वजनिक बांधकाम 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती. 


